अनुकंपा नियुक्तीचे धोरण गट-अ व 
गट-ब मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना 
लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अकंपा -१२२१/प्र.क्र.११२/का-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा -१२१७/प्र.क्र.१०२/का-८, 
दि.२१.०९.२०१७ 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे अनुकंपा नियुक्‍ती धोरणातील सर्व तरतूदींचे एकत्रिकरण 
करण्यात आले आहे. प्रचलित अनुकंपा नियुक्‍ती धोरणानुसार गट-क व गट-ड मधील राज्य 
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास गट-क व 
गट-ड मधील पदावर अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत नियुक्‍ती देण्यात येते. 


अनुकंपा नियुक्तीचे मुख्य प्रयोजन हे, “शासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास 
त्याच्या कुटुंबावर ओढवणाऱ्या आर्थिक आपत्तीतून कुटुंबास बाहेर काढण्यासाठी आणि या 
आपत्तीजनक परिस्थितीवर मात करण्यास मदत करण्यासाठी संबंधित मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील 
एका पात्र सदस्यास शासकीय सेवेत अनुकंपा (सहानुभूती) म्हणून नियुक्‍ती देणे” असे आहे. 


उपरोक्त प्रयोजन तसेच कोविडची पार्श्वभूमी विचारात घेता, गट-क व गट-ड मधील राज्य 
शासकीय PHARMA गट-अ व गट-ब मधील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना देखिल ही योजना 
लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
दिनांक २६ ऑगस्ट,२०२१ रोजीच्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार 
खालीलप्रमाणे आदेशा देण्यात येत आहेत:- 


अ) गट-क व ड मधील शासकीय कर्मचार्‍्यांप्रमाणे, अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीचे धोरण, गट- 
अ आणि ब मधील झासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार शासकीय सेवेत 
असताना गट-अ व गट-ब मधील दिवंगत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास गट-क 
व गट-ड मध्ये अनुकंपा नियुक्‍ती अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. 


ब) कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सदर योजनेचा लाभ हा दिनांक १ जानेवारी,२०२० पासून अनुज्ञेय 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अकंपा -१२२१/प्र.क्र.११२/का-८ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२७१६५६०३९५०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Geeta Rahul Kulkarni 
DN: c: Gt nt Of Maharashtra, 


, ou=Genel 
ment, postalCode=400032, 
htra, 
(e2e317e0d978442ac6b599d6a0abcf73fe7 17ee5 


Geeta Rahul Kulkarni 2:22.07 


144. 5, 
serialNumber=92d474843b842720200d1a10946d5fc9348b9 
450f867605a47d177207c9bd384, cn=Geeta Rahul Kulkarni 
Date: 2021.09.27 16:58:42 +05'30' 


(गीता कुलकर्णी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. सर्व सन्माननीय विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य. 

५. मा. मुख्य सचिव 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयांना संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत) 

७. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी, 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

९. निवड नस्ती. (कार्यासन-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


